RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ११ ] 


मंगळवार , मे २६ , २०१५ / ज्येष्ठ ५, शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक १६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक साप्रशा/ कार्या-१/ ब-१/ सभापती / २०१५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९ चे 
पोट - कलम ( २), खंड ( ब) आणि राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश क्रमांक एसईसी. १०९६ / सीआर- ३४/ ९६ पीआर , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, रायगड , खालील परिशिष्ट “ अ ” 
मधील रकाना ( ३) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेला उमेदवार हा रकाना ( २) मध्ये नमूद केलेल्या पंचायत समितीचे सभापती म्हणून निवडून आल्याने 
ते रायगड जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सभासद झाले आहेत, असे प्रसिद्ध करीत आहे : 

परिशिष्ट - अ 
पंचायत समितीचे नाव सभापती म्हणून निवडून आलेल्या 

कायमचा पत्ता 
क्रमांक 

उमेदवाराचे नाव 

( ४ ) 


अनु 


( २ ) 


म्हसळा 


श्रीमती अनिता अंकुश खडस 


रा . वाघाव , ता . म्हसळा, जि . रायगड 


अलिबाग , 


सुमंत भांगे, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


दिनांक १६ मे २०१५ . 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.) – १६- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


